प्रा. स्वानंद गजानन पुंड 
९८२२६४४६११ 


१४३) मौनाक्षीस्तोत्रम्‌ -१ 

श्रीविद्य शिववामभागनिलय श्रीराजराजार्चित 

श्रीनाथादिगुरुस्वरूपविभव चिन्तामणीपीठिक । 

श्रीवाणीगिरिजानुताङ्भ्रिकमल श्रीशांभवि श्रीशिव 

मध्याह्न मलयध्वजाधिपसुत मां पाहि मीनाम्बिक ।। १ ।। 

भगवान जगद्रुरु आदि शंकराचार्य स्वामी महाराजांनी मीनाक्षी 
पंचरत्नम्‌ सोबतच मीनाक्षी स्तोत्रम्‌ या नावाची ही एक नितांत सुंदर 
रचना साकारली आहे. 

यात आई मीनाक्षीचे वैभव वर्णन करतांना आचार्यश्री म्हणतात, 

श्रीविद्य- शाक्त संप्रदायाचे तत्त्वज्ञान सांगणाऱ्या श्रीविद्या 
स्वरुपिणी. शिववामभागनिलय- भगवान शंकरांच्या डाव्या भागात 
अर्थात येथे असणाऱया हृदयात निवास करणारी. श्रीराजराजार्चित- 
सामान्य जीवावर सत्ता गाजवतो त्याला राजा म्हणतात. अनेक 
राजांवर सत्ता गाजवतो तो राजराज. अशा अनेक सम्राटांनी अर्चना 
केलेली. श्रीनाथादिगुरुस्वरूपविभव- भारतीय संस्कृतीत वैभवशाली 
उपासना मार्ग विद्यमान आहे त्यापैकी एक श्रेष्ठ मार्ग आहे नाथपंथ. 
हे सर्व नाथ आई जगदंबे ला आपली गुरु मानतात. तिचे हे 
गुरुस्वरूपच तिचे दिव्य वेभव आहे. चिन्तामणीपीठिक - चिंतामणी 
रत्नाच्या आसनावर विराजमान असणारी. 

श्रीवाणीगिरिजानुताङ्घ्िकमल - श्री म्हणजे देवी लक्ष्मी, वाणी 
म्हणजे देवी सरस्वती आणि गिरीजा म्हणजे देवी पार्वती, या 
त्रिगुणात्मिका तीन देवता जिच्या चरण कमलाला वंदन करतात 
अशी. 

श्रीशांभवी- भगवान शंकरांची सहधर्मचारिणी. 

श्रीशिव- अत्यंत पवित्र, शुद्ध. मलयध्वजाधिपसुत- दक्षिणे 

मध्ये असणाऱ्या पांड्य राजवंशातील मलयध्वज राजा ने आपली 
पत्नी कांचनमाला हिच्यासोबत भगवान शंकराची तपश्चर्या केल्यावर 
त्यांच्या आशीर्वादाने कन्या रुपात प्रकट झालेल्या, मध्याह्न मां पाहि 
मीनाम्बिक- हे मीनाम्बिके या मध्याह्न काळात माझे रक्षण कर.मध्याह 
समयी अर्थात दुपारी सूर्य मस्तकावर असणे हा सर्वाधिक तापदायक 
काळ. अशा या तापातून माझे रक्षण कर. 


१४५) मीनाक्षीस्तोत्रम्‌ - ३ 

कोटीराङ्गदरत्नकुण्डलधरे कोदण्डबाणाञ्जिते । 

शिञ्जननूपुरपादसारसमणीश्रीपादुकालंकृते 

मद्दारिद्रयभुजंगगारुडखगे मां पाहि मीनाम्बिके ।। ३।। 

आई जगदंबेचे अद्भुत वैभव वर्णन करताना आचार्यश्री म्हणतात, 

कोटीराङ्गदरत्न- कोटी अर्थ वेगवेगळ्या प्रकारचे, अत्यंत 
मोल्यवान रत्नांनी घडविलेले अंगद म्हणजे बाजूबंद, 

कुण्डलधरे- कुंडलांना धारण करणाऱ्या, कोदण्डबाणाच्चिते- कोदंड 
अर्थात धनुष्य. हे भगवान विष्णूंच्या धनुष्याचे नाव. दंड अर्थात 
सत्ता. अधिकार. ज्यावर कोणाचाही दंड चालत नाही ते कोदंड. 
आई जगदंबेची देखील क्षमता तशीच असल्याने तिच्या हातातील 
धनुष्याला ही कोदंड म्हटले आहे. 

हे कोदंड आणि बाण धारण करणाऱ्या, 

कोकाकार- कोका अर्थात पांढऱ्या कमळाच्या उमलण्यास सिद्ध 
असणार्‍या टपोऱ्या कळीप्रमाणे आकार असणाऱ्या, 

कुचद्वयो- स्तन युगुलावर, 

परिलसत्प्रालम्बहाराञ्चिते- रुळणाऱ्या मोत्यांच्या माळांनी अत्यंत 
सुंदर दिसणाऱ्या, 

शिञ्जन्नूपुर- मनोहरी किंकिंण करणाऱया पैजणरूपी, 

पादसारस- सारस पक्षी जसा कमळावर बसून आवाज करतो 
तशी ती पैंजणे चरण कमला वर ध्वनी करीत आहेत अशी, 

मणीश्रीपादुकालंकृते- रत्नजडित सोंदर्याने संपन्न खडावा चरणात 
धारण करणाऱ्या, रत्न आणि सोने यांचे पेंजण देखील राणी शिवाय 
कोणाला वापरण्याची परवानगी नाही. संपूर्ण विश्वाची महाराणी 
असणारी आई जगदंबा पैंजणच नव्हे तर खडावा देखील रत्नजडित 
वापरते. आई जगदंबेच्या अद्वितीय वैभवाचे वर्णन करताना आचार्यश्री 
एका वेगळ्याच भूमिकेला आपल्यासमोर ठेवतात. येथे त्यांनी 
वापरलेली उपमा अत्यंत मनोज्ञ आहे. आचार्य श्री म्हणतात, 

मद्ारिट्र्यभुजंगगारुङखगे - माझ्या दारिद्र्य रुपी सर्पा करिता 
गरुड रुपी पक्षी असणाऱ्या, अर्थात जसे गरुडाला पाहताच सर्प 
पळून जातो तसेच तिच्या दर्शनाने संपूर्ण दारिद्र्य लुप्त होते अशा 
सकल दारिद्र्य विनाशिनी, 

मां पाहि मौनाम्बिक- हे आई जगदंबे मीनाक्षी माझे रक्षण कर. 


तोत्ररस 
विद्यावाचस्पती 

प्रा. स्वानंद गजानन पुंड 
९८२२६४४६११ 


१४६) मीनाक्षीस्तोत्रम्‌- ४ 

ब्रह्मेशाच्युतगीयमानचरिते प्रेतासनान्तस्थिते 

पाशोदङ्कुशचापबाणकलिते बालेन्द्चूडाज्ञिते | 

heb» or बालकुरङ्गलोलनयने बालार्ककोट्युञ्चले 

ते मुनिसुते मां पाहि मीनाम्बिके ।। ४ ।। 

आई जगदंबेच्या दिव्य वैभवाचे वर्णन करतांना भगवान जगदररु 
आदि शंकराचार्य स्वामी महाराज म्हणतात, 

ब्रह्मशाच्युतगीयमानचरिते - बरह्म म्हणजे श्रीब्रह्मदेव, ईश म्हणजे 
श्रीशंकर तथा अच्युत म्हणजे श्रीविष्णू यांच्याद्वारे अखंड जिच्या 
चरित्राचे गायन केल्या जाते अशी. 

प्रेतासनान्तस्थिते- भगवान महाकाल निश्चल स्वरूपात स्थिर 
रहात असल्याने त्यांना प्रेत म्हणतात. त्या महाकालाला आसन 
करून त्यावर बसणारी. पाशोदङ्कशचापबाणकलिते- पाश म्हणजे 
दोरी, उद्ङ्कश म्हणजे वरच्या बाजूला टोक असलेला अंकुश, चाप 
म्हणजे धनुष्य आणि बाण अशी आयुष्य हातात धारण करणारी. 

बालेन्दुचूडाञ्चिते- बाल इंदू म्हणजे चंद्राची कोर. चुडा अर्थात 
केसांचा वरचा भाग. च्या मस्तकावर चंद्रकोर धारण केल्याने अतिव 
सुंदर दिसणारी. 

न्तम काय अंभाल rs निरागस तारी 
बालकुरङ्गलोलनयने- कुरं डत हरिण. बालक कुरंग म्हणः 
क्ल पिल्लू. त्याच्या चंचल नेत्र असणारी. सामान्य 
हरणाचे नेत्र देखील चंचल असतात. लहान बालक कधी चंचल 
असल्याने त्याचे नेत्र तर जास्तच चंचल असतात, हा भाव. 
बालार्ककोट्युज्वले- कोट्यावधी बालार्क अर्थात उगवत्या सूर्याप्रमाणे 
तेजपुंज असणारी. 

मुद्राराधितदैवते- उपासनेमध्ये हाताच्या बोटांच्या ज्या विविध 
रचना केल्या जातात त्यांना मुद्रा असे म्हणतात. या मुद्रांमध्ये 
जगदंबेच्या उपासनेत देवी मुद्रा ,योनी मुद्रा इ.चा प्रयोग केला 
जातो. त्या मुद्रांच्या द्वारे जिची उपासना होते अशी. मुनिसुते- 
विविध ऋषी-मुनींनी उपासना केल्यानंतर वरदान स्वरूपात आई 
जगदंबेने त्यांच्या आश्रमामध्ये अवतार धारण केल्याच्या अनेकानेक 
कथा देवीभागवत, मार्कडेयपुराण इत्यादी ग्रंथात आलेल्या आहेत. 
या अवतारांच्या सापेक्ष रीतीने आई जगदंबेला मुनिसुता असे 
म्हटले आहे. तिला प्रार्थना आहे की, मां पाहि मीनाम्बिके- ही 
आई जगदंबे मीनाक्षी माझे रक्षण कर. 


लिः त्रिरसावली 


विद्यावाचस्पती 
प्रा. स्वानंद गज 
९८२२६४४६११ 


१४७) मीनाक्षीस्तोत्रम्‌ - ५ 

गन्धर्वामरयक्षपन्नगनुते गङ्गाधरालिङ्गिते 

गायत्रीगरुडासने कमलजे सुश्यामले सुस्थिते । 

खातीते खलदारुपावकशिखे खद्योतकोटयुञ्चले 

मन्त्राराधितदैवते मुनिसुते मां पाही मीनाम्बिके ।। ५ ।। 

आई जगदंबा मीनाक्षीच्या दिव्यतम वैभवाचे वर्णन करताना 
जगद्रुरु आदि शंकराचार्य स्वामी महाराज म्हणतात, 

गन्धर्व- स्वर्ग लोकांमध्ये गायन,वादन कलेत निपुण असणारे 
दिव्य कलाकार. 

अमर- स्वर्गामध्ये निवास करणाऱ्या देवता, देवतांचे आयुर्मान 
अतिविशाल असल्याने आपल्या सापेक्षरीत्या ते मृत्यू पावत नसल्याने 
त्यांना अमर असे म्हणतात. 

यक्ष- कुबेरांचे सेवक असणारे धनरक्षक देव. 

पन्नग- सर्प. अर्थात पाताल निवासी. 

नुते - अशा स्वर्गापासून पाताळात पर्यत सर्वत्र निवास करणाऱ्या 
जीवांनी वंदन केलेली. 

गङ्गाधरालिङ्गिते- 

ज्यांनी आपल्या मस्तकावर गंगा धारण केली आहे अशा 
भगवान शंकरांनी जिला आलिंगन दिले आहे अशी. 

गायत्री- जिच्या स्तुतीचे गायन केल्याने जी आपल्यास उपासकांना 
तारून नेते अर्थात त्यांना मोक्ष प्रदान करते अशी. 

गरुडासने - नारायणी स्वरूपामध्ये गरुडावर बसणारी. 

कमलजे- कमळामधून प्रकट होणारी. 

सुश्यामले- सावळ्या वांची. शेतामध्ये असणारी पिके किंवा 
जंगलामध्ये असणारी हिरवीगार झाडे लांबून पाहिली तर ज्या 
निळसर काळसर रंगाची दिसतात, त्याला श्यामल वर्ण असे म्हणतात. 
तशी सस्यशामला असणारी. 

सुस्थिते- शाश्वत स्वरूपात स्थिर असणारी. 

खातौते- ख म्हणजे आकाश. अतीत म्हणजे पार, जी 
आकाशापेक्षाही परम व्यापक आहे अशी. खलदारुपावकशिखे- 
खल म्हणजे दुष्टमानसिकता युक्त. त्या खल रुपी दारू म्हणजे 
लाकडांसाठी पावकशिखा अर्थात अग्नीची ज्वाला असणारी. 
खद्योतकोटयुञ्चले- खद्योत म्हणजे काजवा. हा स्वयंप्रकाशित जीव. 
अशा कोट्यावधी काजब्यांप्रमाणे चमकदार असणारी. आत्मप्रकाशाने 
उजळणारी. 

मन्त्राराधितदैवते- मंत्रांच्या माध्यमातून जिची आराधना केली 
जाते अशी. 

मुनिसुते - विविध क्रषींच्या आश्रमात कन्या रूपात अवतार 
धारण केलेल्या 

मां पाही मीनाम्बिके - हे आई जगदंबे मीनाक्षी माझे रक्षण 
कर. 


र 
प्रा. स्वानंद गजानन पुंड 
९८२२६४४६११ 


१४८) मीनाक्षी स्तोत्रम्‌- ६ 
नादे नारदतुम्बुराद्यविनुते नादान्तनादात्मिके 
नित्ये नीललतात्मिके निरुपमे नीवारशूकोपमे । 
कान्ते कामकले कदम्बनिलये कामेश्वराङ्कस्थिते 
मद्विद्ये मदभीष्टकल्पलतिके मां पाहि मीनाम्बिके ।। ६ ।। 
आई जगदंबेच्या वैभवाचे नवनवीन पैलू उलगडून दाखवताना 
जगद्ुरु शंकराचार्य स्वामी महाराज म्हणतात, 
नादे- नाद अर्थात ओकार स्वरूप असलेली. 
ha ets - नारद, तुबरू इ. देवर्षी, गंधर्व इत्यादींच्याद्वारे 
बंदन गेलेली. 
नादान्तनादात्मिके- शास्त्रांमध्ये आकाराला नाद असे म्हणतात. 
त्यामध्ये अ,ऊ आणि म अशा तीन मात्र आहेत. त्यातही शेवटी 
म्‌ चा जो नाद घुमत राहतो त्या अर्ध्या मात्रेला नादान्तनाद असे 
म्हणतात. ती त्रिगुणातीत निर्गुण स्वरूप असणारी अर्धमात्रा हे 
जिचे स्वरूप आहे अशी. 
नित्ये - भूत वर्तमान आणि भविष्य या तीनही काळात 
अविचल असणाऱ्या तत्वाला शास्त्रात नित्य असे म्हणतात. अशी 
नित्य स्वरूप असणारी. 
नीललतात्मिके- नीलकमलाच्या लते प्रमाणे नाजुक असणारी. 
निरुपमे- जिला कोणत्याच प्रकारची उपमा देता येत नाही 
अशी. अनुपमेय. एकमेवाद्वितीय. 
नीवारशूकोपमे - निवार म्हणजे भगरीच्या दांड्या प्रमाणे 
असणारी. 
चर आचार्य म्हणतात आई जगदंबा निरुपम आहे. तर ताबडतोब 
एक उपमा देतात. हे अजब नाही का ?तर नाही. त्या उपमेतून 
देखील आई जगदंबेचे स्वयंसिद्धत्वच मांडलेले आहे. 
भगर हे कोणत्याही प्रयत्नाशिवाय येणारे धान्य, अर्थांत जिला 
कोणी निर्माण करत नाही अशी. 
साधू संत महंत अधिकाधिक काळ भगरच भक्षण करतात. 
अर्थात अशा सगळ्यांच्या उदरभरणाची काळजी घेणारी. 
कान्ते- अतीव प्रिय. 
कामकले- सर्व इच्छांचा स्वरूपाची. कदम्बनिलये- कदंब 
वनात निवास करणारी. कामेश्वराङ्कस्थिते- कामेश्वर भगवान शंकरांच्या 
मांडीवर बसलेली. 
मद्विद्ये- माझ्या ज्ञानस्वरूप असणारी. मदभीष्टकल्पलतिके- 
माझ्या सर्व कामना पूर्ण करणाऱ्या कल्पनेप्रमाणे असणाऱ्या, मां 
पाहि मीनाम्बिके - ही आई जगदंबे मीनाक्षी माझे रक्षण कर. 


प्रा. स्वानंद गजानन पुंड 
९८२२६४४६११ 


१४९) मीनाक्षीस्तोत्रम्‌ -७ 

'बीणानादनिमीलितार्धनयने विसस्तचूलीभरे 

ताम्बूलारुणपल्लवाधरयुते ताटङ्कहारान्तिते । 

श्यामे चन्द्रकलावतंसकलिते कस्तूरिकाफालिके 

पूर्णे पूर्णकलाभिरामवदने मां पाहि मीनाम्बिके ।। ७।। 

आई जगदंबा मीनाक्षीच्या कलारसिक स्वरूपाचे वर्णन करताना 
जगदरुरु शंकराचार्य स्वामी महाराज म्हणतात, 

चीणानादनिमीलितार्धनयने - वीणानादामुळे नेत्र अर्धवट मिटून 
घेतलेली. 

शरीरविज्ञान सांगते की आपल्याला प्राप्त होणाऱ्या संवेदनां 
पैकी ८३% संवेदना केवळ डोळ्यांनी प्राप्त होतात. त्यामुळे आपल्या 
लक्षात येईल की अन्य कोणत्याही ज्ञानेंद्रियांनी जेव्हा आपण 
सुखसंवेदना प्राप्त करतो त्यावेळी त्याचा अधिकाधिक आनंद 
घेण्यासाठी आपले डोळे आपोआप मिटले जातात. 

कानावर येणारे अप्रतिम संगीत असो जिभेवर ठेवलेला रसपूर्ण 
पदार्थ. अत्तराचा गंध असो की गालावर फिरणाऱ्या मोरपिसाचा 
स्पर्श. कोणताही आनंद घेताना डोळे आपोआप मिटले जातात. 
पूर्ण आनंद घेण्याची ती स्वाभाविक प्रक्रिया असते. आई जगदंबा 
वीणा वादनाचा असा परिपूर्ण आनंद घेत आहे. 

विसस्तचूलीभरे- केश Fea विखुरलेली. वीणा वादनाच्या 
तरह्लीनतेत मानेला सतत झटके तिची वेणी विस्कटली 
आहे. केस विखुरलेले आहेत. 

oe - तांबूल भक्षण केल्याने आई जगदंबेचे 
ओष्ठ पल्लव लालबुंद झाले आहेत. कानाच्या आनंदासाठी वीणा 
तर र्सनेच्या आनंदासाठी आई तांबूल भक्षण करते. ताटङ्ूहारान्विते- 
ताटंक म्हणजे बाजूबंद. हार म्हणजे मोत्याच्या माळा. यांना धारण 
करून सुंदर दिसणारी. 

श्यामे- सावळ्या वर्णांची. शरीरशास्तराच्या दृष्टीने अति गोरेपण 
आयोग्य आहे. त्यात सूर्यकिरणांनी प्राप्त होणाऱ्या नैसर्गिक रंग 
कणांचा अभाव असल्याने, भारतीय संस्कृतीत सावळा वर्ण खऱ्या 
सौंदर्याचे प्रतीक मानलेला आहे. चन्द्रकलावतंसकलिते- मस्तकावर 
आभूषण रूपात चंद्रकोर धारण करणारी. 

कस्तूरिकाफालिके- भांगे मध्ये कस्तुरी भरणारी, 

पर्णे- स्वतःचाच ठाई परिपूर्ण असणारी. पूर्णकलाभिरामवदने- 
पौर्णिमेचा पूर्ण चंद्राप्रमाणे मुखकमल असणाऱ्या, 

मां पाहि मीनाम्बिके- हे आई जगदंबे मीनाक्षी माझे रक्षण 
क. 


९८२२६४४६११ 


१५०) मीनाक्षीस्तोत्रम्‌ -८ 
शब्दब्रह्ममयी चराचरमयी ज्योतिर्मयी वाङ्गयी 
नित्यानन्दमयी निरञ्जनमयी तत्त्वंमयी चिन्मयी । 
तत्त्वातीतमयी परात्परमयी मायामयी श्रीमयी 
सर्वेश्वर्यमयी सदाशिवमयी मां पाहि मीनाम्बिके ।। ८ ।। 
आई मीनाक्षीच्या तात्विक स्वरूपाचे शास्रीय वर्णन करताना 
आचार्यश्री म्हणतात, 
शब्दन्रह्ममयी- वेद शास्त्र यामध्ये असणाऱ्या शब्दांना शब्दब्रह्म 
असे म्हणतात. या सगळ्याच्या द्वारे जिचे वर्णन केल्या जाते 
अशी. चराचरमयी- चर म्हणजे सजीव तर अचर म्हणजे निर्जीव. 
या दोन्ही रूपात नटलेली. 
ज्योतिर्मयी- ज्योती अर्थात तेज स्वरूपिणी. 
वाङ्गयी- वाणी स्वरूप असलेली. मानवी विकासाचा महान 
बिंदू आहे वाणी. विचार तर पशूच्या मस्तकात देखील असतात. 
पण त्याचे सुयोग्य प्रगटीकरण केवळ बुद्धीमंताला करता येते. 
वाणी या स्वरूपात या विकासाचा श्रष्टबिंदू असणारी. 
नित्यानन्दमयी- अखंड आपल्याच आनंदात असणारी. 
निरञ्जनमयी- अंजन म्हणजे काजळी. मळ. घाण. याचा लवलेश 
देखील नसलेली. परम शुद्ध, 
तत्त्वंमयी - शास्त्रात परब्रह्मालाच तत्व असे म्हणतात. 
परन्रह्मस्वरूपिणी . 
चिन्मयी - चैतन्य अर्थात तेज, ज्ञान हेच जिचे स्वरूप आहे 
अशी. 
तत्त्तातीतमयी- शास्त्रात अन्न, प्राण आदी गोष्टींना देखील 
विवेचना पुरते ब्रह्म म्हणजे तत्व म्हटले जाते. अशा सर्व तत्त्वांच्या 
अतीत असणारी. परमतत्त्व स्वरूपिणी. 
परात्परमयी - पर म्हणजे श्रेष्ठ. सगळ्या श्रेष्ट गोष्टींमध्ये 
देखील परमश्रेष्ठ, 
मायामयी - विश्वाला संचालित करणाऱया माया रूपात लीला 
करणारी. श्रीमयी- श्री म्हणजे वैभव. शास्त्रामध्ये ऐश्वर्य, वीर्य,यश,श्री, 
ज्ञान आणि वैराग्य या सहागोष्टींना षडेश्वर्य असे म्हणतात. या 
सगळ्या रूपात लीला करणारी. 
सर्वे्वर्यमयी- सर्व प्रकारच्या वैभवांनी युक्त . 
सदाशिवमयी - भगवान सदाशिव यांची सहधर्मचारिणी. अतीव 
पवित्र. मां पाहि मीनाम्बिके - हे आई जगदंबे मीनाक्षी माझे रक्षण 
क. 
जय श्री मीनाक्षी ! 


